पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे 
स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात 
समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- कुलसचिव, पण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, यांचे दि.१५.०२.२०२१ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे देशाच्या इतिहासामध्ये एक उत्तम प्रशासक, पराक्रमी 
सेनानी, न्यायप्रिय व्यक्‍ती, त्याचबरोबर असंख्य जनकल्याणकारी कार्य करणारी लोकमाता म्हणून 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ओळख आहे. अशा या थोर स्त्रीरत्नांचे नाव सोलापूर विद्यापीठास 
देण्यात आले आहे. 


सद्यस्थितीत विद्यापीठाच्या कोंडी ता.उत्तर सोलापूर या परिसरात मुख्य प्रशासकीय इमारत व 
परीक्षा भवन इमारतीचे बांधकाम सुरु असुन सदर इमारतीमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे 
स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक सामाजिक संघटना 
व विविध घटकाकडून विद्यापीठाकडे मागणी होत असल्याने विद्यापीठाने संदर्भाधिन पत्रान्वये सोलापूर 
विद्यापीठाच्या परिसरात विद्यापीठ व शासन यांच्या संयुक्‍त सहभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
यांचे स्मारक उभारणी करण्याच्या अनुषंगाने खाळील व्यक्तींची समिती गठित करण्याबाबत विनंती 
केली आहे.सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील व्यक्तींची समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात नियोजन, स्मारकाची 
रुपरेषा संकल्पचित्र निश्चित करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


अ. सदस्यांचे नाव पदनाम 
क्र 
bas || . | मा.पालकमंत्री सोलापूर अध्यक्ष 
२. । कुलगुरु, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, | कार्याध्यक्ष 
सोलापूर 
३. ।मा.श्री.रोहित पवार, वि.स.स. सदस्य 
४. | श्री.उत्तमराव जानकर सदस्य 
५. | श्री.बाळासो आप्पासो बंडकर पाटील सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 


६. । श्री.अशोक रामराव पाटील सदस्य 
७. | श्री.गेना भिवाजी दोलतोडे सदस्य 
८. | डॉ.अनिकेत देशमुख सदस्य 
९. । श्री.चेतन पंडित नरोटे सदस्य 
। १०. | श्री.आदित्य चंद्रकलेश्वर फतेपुरकर सदस्य 
| ११: | १. श्री.बाळासाहेब भीमाठांकर शोळके सदस्य 
१२. । श्री.श्रावण पुरुषोत्तम भवर सदस्य 
१३. | श्रीमती अस्मिता गायकवाड सदस्य 
१४. | श्रीमती सारिका पिसे सदस्य 
१५. | श्रीमती. सुचिता नागेडा बनकळसे/इवरे सदस्य 
१६. | श्री. जगन्नाथ यठावंत क्षीरसागर सदस्य 
qo. | कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, | समन्वयक 
सोलापूर 


२. सदर समितीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे यथोचित स्मारक होण्याच्या दृष्टीने आपला 
अहवाल २ महिन्यांच्या काळावधीत शासनास सादर करावा. विद्यापीठाने समितीच्या बैठकांची व्यवस्था करावी. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३१६३५३७५१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AJIT MADHUKARRAO © 
BAWISKAR - 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे उपसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. कुलगुरु, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 


५. सर्व संबंधित समिती पदाधिकारी यांना विद्यापीठाद्वारे (टपालाने) 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, सोलापूर. 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


